मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 
पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर 
सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सन २०१५-१६ 
मध्ये रु. ५३,९१,०५०/- इतका निधी 
संक्षिप्त देयकावर आहरित करण्याबाबत .. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - २८ मार्च २०१६. 


वाचा : 
१. शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/पोल-३ दि. २३.११.२०१५. 
२. शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/पोल-३ दि. १५.०३.२०१६. 


प्रस्तावना : 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे अधीनस्त २५ पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्याबाबत दि. 23.99.2094 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. २ 
च्या शासन निर्णयान्वये रु. ६५,००,०००/- एवढया निधीस मंजूरी दिलेली आहे. त्यापैकी 
रु.५३,९१,०५०/- इतका निधी तात्काळ खर्च करणे आवश्‍यक असल्याने हा निधी संक्षिप्त देयकावर 
आहरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र. १ नुसार पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्या अधिनस्त २५ पोलीस ठाण्यामध्ये 
प्रायोगिक तत्वावर सी.सी.टी.व्हि. यंत्रणा बसविण्यासाठी रु. ६५,००,०००/- (रू. पासष्ट लाख 
फक्‍त) एवढया खर्चास प्रशासकीय मान्यता fest आहे. सन २०१५-१६ या अर्थसंकल्पिय वर्षात 
सदरचा निधी पोलीस आयुक्‍त, मुंबई यांचेकडे करण्यात येणार आहे. सदर निधीपैकी 
रु.५३,९१,०५०/- एवढा निधी संक्षिप्त देयकावर आहरित करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) यापूर्वी संक्षिप्त देयकावर काढलेल्या सर्व रकमांची तपशिलवार देयकांचा तत्परतेने 
निपटारा करण्यात येईल. 
२) या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात येईल. 
3) खर्च नियमित देयकाव्दारे करणे शक्य नसून त्यासाठी संक्षिप्त देयकावर रक्‍कम 

काढणे अनिवार्य आहे. 
४) या संक्षिप्त देयकाचे तपशिलवार देयक विहित मुदतीत सादर करण्याची व्यक्‍तिगत 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५/प्र. क्र. १३०/ भाग-१/पोल-> 


५) मासिक निधी विवरणपत्रानुसार याकरिता निधी उपलब्ध आहे. 


2. हा खर्च “मागणी क्र. बी-१०, ४०५५, पोलीस यावरील भांडवली खर्च, ८००-इतर 
खर्च, (००) (०९) सीसीटीव्ही संनियत्रणे बसविणे (४०५५ ०२२३)” ५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१५-२०१६ च्या मंजुर अनुदानातुन भागविण्यात 
यावा. 

8. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका- 
याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


> सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक १३९/२०१६/व्यय-७, दि. १४.०३.२०१६ व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७६/१६/विनियम, 
दिनांक १८.०३.२०१६ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१५१६२३४१७९२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Kailas Arjun 1111 OPE fds 
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 
Gaikwad ०1101 11 al 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव 

२. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांचे 

खाजगी सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
महालेखालपाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
श्रीमती मानकुंवर देशमुख, अति. शासकीय अभियोक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (ए. WA), 
मुंबई. 
१०. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. सहसचिव, (पोल-१४) गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
१२. निवडनस्ती, पोल-३ 


one 6 © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


